RNI No. MAHBIL/ 2009/ 31743 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - ब 


वर्ष ५ , अंक ५१]] 


गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १ ९ -२५, २०१ ९ / अग्र. २८ - पौष ४, शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे २३, किंमत : रुपये २०.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने 

महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 
प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २ डिसेंबर २०१ ९ 

नोटीस 
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९ ६१. 

क्रमांक आयडीसी २०१७/(प्र.क्र . २७०)/ उद्योग १४. - ज्याअर्थी, अनुसूचीत उल्लेखिलेल्या क्षेत्रात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , 
१ ९ ६१ (१९ ६२ चा महा.तीन ) चे प्रकरण सहा, जे अधिसूचना क्रमांक आयडीसी २१९ ६ / २७७४ / उ-१४ , दिनांक १ ऑगस्ट १९९ ६ महाराष्ट्र शासनाने 
सदर अधिसूचनेच्या अनुसूचीत उल्लेखिलेल्या क्षेत्रात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , १९ ६१ ( सन १९ ६२ चा महाराष्ट्र अधिनियम तीन ) चे 
कलम सहा , दिनांक २ ऑगस्ट १९९ ६ रोजी अंमलात आणले होते व उक्त अधिनियमाच्या आधारे मौजेशिंदे व वराळे, तालुका खेड , जि . पुणे येथील 
उक्त अनुसूचीत नमूद केलेले क्षेत्र अधिनियमाच्या कलम २, खंड (ग ) अन्वये औद्योगिक क्षेत्र म्हणून जाहीर केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उप विभागीय अधिकारी, जुन्नर उप विभाग, खेड ( पुणे ) यांनी उक्त अधिनियमातील कलम ३२ च्या पोट -कलम १ नुसार , भाग 
एक पुरवणी, पृष्ठ क्र . २९४४-२९ ६० वर दिनांक २१ ऑगस्ट २००८ च्या महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात नोटीस क्रमांक सजल / भुसं ./ एसआर 
२५ / १९९ ६, दिनांक ८ ऑगस्ट २००८ रोजी प्रसिद्ध करून , उक्त औद्योगिक क्षेत्रासाठी भूसंपादन केलेले आहे आणि उक्त कलम ३२ च्या पोट- कलम 
४ नुसार उक्त नोटीसेत नमूद केलेले क्षेत्र सर्व भार मुक्त होऊन राज्य शासनाच्या ठायी निहीत झाले आहे 

आणि ज्याअर्थी, या सोबत जोडलेल्या अनुसुचितील जमिनीचा ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त जमीन ” असा करण्यात येईल) ताबा राज्य 
शासन किंवा त्यांच्यावतीने घेण्यात आलेला नाही आणि उक्त जमीन उक्त कायद्याच्या प्रयोजनासाठी आवश्यक नाही असे राज्य शासनाचे मत झाले 
आहे. 

त्याअर्थी, आता, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३२ च्या पोट - कलम ( ४ ) मधील परंतुक व इतर अधिकारांचा वापर करून राज्य शासन उक्त 
जमीन संपादनातून काढून घेत आहे आणि असे घोषित करीत आहे की , ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्यानंतर कलम ३२ च्या 
पोट- कलम (१) नुसार नोटीस प्रसिद्ध होण्याच्या लगतपूर्वी उक्त जमीन जिच्याकडे निहीत होती त्या व्यक्तीकडे ती त्यावेळी अस्तित्वात असतील असे 
भारांना अधीन राहून पूर्वलक्षी प्रभावासह पुनर्निहित होईल . 

अनुसूची 
मौजे शिंदे, तालुका खेड, जिल्हा पुणे. 


अ.क्र . 


गट नंबर 


क्षेत्र हे. आर . 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ 


४७ पैकी 


०.७४ 


भाग चार - ब -१ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ ९ -२५, २०१९ / अग्र . २८ - पौष ४, शके १९ ४१ 


- 


चतुः: सीमा . 

उत्तरेस 
दक्षिणेस 
पूर्वेस 
पश्चिमेस 


गट क्रमांक ४७ पैकी क्षेत्र . 
गट क्रमांक ६५ व गट क्रमांक ६६. 
गट क्रमांक ४७ पैकी क्षेत्र . 
गट क्रमांक ४७ पैकी व गट क्रमांक ६६ . 


अ . क्र . 


मौजेशिंदे, तालुका खेड, जिल्हा पुणे. 

क्षेत्र हे . आर . 
( २ ) 

( ३ ) 


गट नंबर 


( १ ) 


१ 


६६ पैकी 


१.९ ६ 


चतुःसीमा . 


उत्तरेस 
दक्षिणेस 
पूर्वेस 
पश्चिमेस 


गट क्रमांक ४७ 
गट क्रमांक ६६ पैकी क्षेत्र गट क्रमांक ६७ . 
गट क्रमांक ४७ पैकी क्षेत्र व मौजे शिंदे वासूली शीव. 
गट क्रमांक ६६ पैकी क्षेत्र गट क्रमांक ६५ . 


अ . क्र . 


मौजे वराळे , तालुका खेड, जिल्हा पुणे . 

गट नंबर 
( २ ) 


क्षेत्र हे . आर. 

( ३ ) 


१ 


१६८/१, १६८/४ , 


६.४ ९ 


१६८/५ व १६८/७ 


चतुःसीमा. 

उत्तरेस 
दक्षिणेस 
पूर्वेस 
पश्चिमेस 


~ 


गट क्रमांक १२८ व गट क्रमांक १६८ पैकी क्षेत्र . 
गट क्रमांक १६८ पैकी क्षेत्र , गट क्रमांक १७३, १७४ व १७५ . 
गट क्रमांक १६७ व गट क्रमांक १६८ पैकी क्षेत्र . 
गट क्रमांक १२३ व गट क्रमांक १७३. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


किरण जाधव , 
शासनाचे अवर सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ ९ -२५ , २०१९ / अग्र . २८ - पौष ४, शके १९ ४१ 


INDUSTRIES , ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 2nd December 2019 . 


Notice 


MAHARASHTRA INDUSTRIAL DEVELOPMENT ACT, 1961. 


No. IDC . 2017 /( C.R . 270 )/IND. 14. — Whereas, by the Government Notification , Industries, 
Energy and Labour Department, No. IDC . 2196 / 2774 /IND- 14 , dated the 1st August 1996 issued 
under Sub - section ( 3 ) of section 1 of the Maharashtra Industrial Development Act, 1961 (Mah.III 
of 1962) (hereinafter referred to as “ the said Act” ), the Government of Maharashtra has appointed 
the 2nd August 1996 to be the date from which the provisions of Chapter VI of the said Act shall 
take effect in certain areas in village Shinde and Warale in Taluka Khed , District Pune men 
tioned in the Schedule appended to the said notification and declared the said area as an indus 
trial area under clause (g ) of section 2 of the said Act ; 

And wheress, the Sub Divisional Officer , Junner Sub Division , Khed ( Pune) has , by issuing 
notice No. 46 / 484./ 44371-84 /8888 , dated 8th August 2008 , published in the Maharashtra Govern 
ment Gazette, Part I Supplementary , dated 21st August 2008 , on pages 2944-2960 , under 
sub -section ( 1) of section 32 of the said Act , acquired the lands in the said industrial area , and as 
such , the lands mentioned in the said notice have been vested absolutely in the State Government 
free from all encumbrances under Sub -section (4 ) of said section 32 ; 

And whereas , the actual possession of the land mentioned in the Schedule appended hereto 
(thereinafter referred to as " the said land") is not taken by or on behalf of the State Government 
and it appears to the State Government that the said land is no more required for the purpose of 
the said Act. 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by the provioso to Sub -section (4 ) of 
section 32 of the said Act and of all others powers enabling it in that behalf, the Government of 
Maharashtra hereby withdraws the said land from acquistion and declares that, on the publica 
tion of this Notice in the Maharashtra Government Gazette , the said land shall re - vest with retro 
spective effect in the person in whom it was vesting immediately before the publication of the 
notice under sub -section ( 1) of the said section 32 , subject to such encumbrances, if any, as may be 
Sub sisting at that time. 


Schedule 


Village Shinde , Taluka Khed , District Pune. 


Sr. No. 


Gat No. 


Area 
(Hectare Are ) 

( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 


47 Pt. 


0.74 


Boundaries : 


Part area of Gat No.47 Pt. 


On the North by : 
On the South by : 
On the East by : 
On the West by : 


Gat No.65 and Gat No.66 . 
Part area of Gat No. 47 Pt. 


Part area of Gat No. 47 Pt. and Gat No.66 . 


भाग चार - ब -१ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९ -२५ , २०१९ / अग्र . २८ - पौष ४, शके १ ९ ४१ 


Village Shinde, Taluka Khed , District Pune. 


Sr. No. 


Gat No. 


Area 
(Hectare Are ) 

( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 


66Pt. 


1.96 


Boundaries : 


On the North by : Gat No.47. 
On the South by : Part area of Gat No.66 Pt. and Gat No. 67. 
On the East by : Part area of Gat No. 47 pt . and Village boundary of Shinde Vasuli. 
On the West by : Part area of Gat No. 66 Pt. and Gat No.65 . 


Village Warale , Taluka Khed , District Pune. 


Sr. No. 


Gat No. 


Area 
(Hectare Are ) 

( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 


6.49 


168/1 , 168/4 
168/5 and 168/7 


Boundaries : 


On the North by : 
On the South by : 
On the East by : 
On the West by : 


Gat No. 128 and Part area of Gat No. 168 Pt. 
Part area of Gat No. 168 Pt, Gat No. 173 , 174 and 175 . 
Gat No. 167 and Part area of Gat No. 168 Pt. 
Gat No. 123 and Gat No. 173 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


KIRAN JADHAV , 
Under Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १९ -२५, २०१९ / अग्र. २८ -पौष ४, शके १९ ४१ 


पुढील अधिसूचना, इत्यादी असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झाल्या आहेत : 


२१ ९ 


बुधवार , ऑगस्ट २४, २०१६ / भाद्र २, शके १ ९ ३८ 


गृहनिर्माण विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २३ ऑगस्ट २०१६ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास ) अधिनियम , १९ ७१. 

क्रमांक झोपुयो. १२०३ / प्र.क्र . ६८ / २०१६/ झोपसू- १. — महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास ) अधिनियम, १ ९ ७१ ( सन १९ ७१ 
चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . २८ ) याच्या कलम ३ च्या पोट-कलम (१), कलम ३Y च्या उप कलम ( १) आणि कलम ३५ च्या पोट - कलम ( १) द्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, आणि शासकीय अधिसूचना गृहनिर्माण विभाग क्रमांक झोपुयो. १२०३/ प्र.क्र ६८ / २०१६/ झोपसु 
१, दिनांक २७ जून २०१६ तसेच याबाबतीतील काढण्यात आलेल्या अन्य सर्व आदेशांचे अधिक्रमण करून ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रासाठी महाराष्ट्र 
शासन याद्वारे , 

( अ ) यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ (२ ) मध्ये उल्लेखिलेल्या अधिका-यांची, उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनांसाठी, अनुसूचीच्या 
स्तंभ ( ३ ) मध्ये, त्या प्रत्येकाच्या नावासमोर अनुक्रमे विनिर्दिष्ट केलेल्या क्षेत्रांकरिता सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे; 

( ब) यासोबत जोडलेल्या स्तंभ ( ४ ) मध्ये उल्लेखिलेल्या अधिका-याची, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३५ च्या पोट - कलम (१) च्या 
प्रयोजनांसाठी , अनुसूचीच्या स्तंभ ( २) मध्ये, त्या प्रत्येकाच्या नावासमोर अनुक्रमे नमूद केलेल्या सक्षम प्राधिका-याने काढलेल्या अथवा दिलेल्या 
कोणत्याही नोटिशीने, आदेशाने वा निदेशाने बाधित झालेल्या व्यक्तीस ज्याच्याकडे अपील करता येईल असा अपील प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत 
आहे ; आणि 

( क ) यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ ( २) मध्ये उल्लेख केलेल्या अधिका-यांना उक्त अधिनियमातील कलम ३Y च्या प्रयोजनासाठी 
अनुसूचीच्या स्तंभ ( ३) मध्ये त्या प्रत्येकाच्या नावासमोर अनुक्रमे विनिर्दिष्ट केलेल्या क्षेत्रांकरिता प्राधिकृत अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करीत आहे. 

अनुसूची 
अनुक्रमांक सक्षम प्राधिकारी 

क्षेत्र 

अपील प्राधिकारी 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
उप जिल्हाधिकारी , ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रातील सेक्टर क्रमांक १, २ व ३ सर्व धारणाधिकार 
झोपडपट्टी पुनर्वसन व मालकी हक्काच्या जमिनी (केंद्र शासनाच्या मालकीच्या जमिनी वगळून ). 

प्राधिकरण ठाणे-१. 
२ उप जिल्हाधिकारी , ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रातील सेक्टर क्रमांक ४,५,६ व ७ सर्व धारणाधिकार अपर जिल्हाधिकारी, 
झोपडपट्टी पुनर्वसन व मालकी हक्काच्या जमिनी (केंद्र शासनाच्या मालकीच्या जमिनी 

वगळून ). 

ठाणे. 
प्राधिकरण ठाणे-२ 
उप जिल्हाधिकारी , ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रातील सेक्टर क्रमांक ८,९,१० व ११ सर्व धारणाधिकार 
झोपडपट्टी पुनर्वसन व मालकी हक्काच्या जमिनी (केंद्र शासनाच्या मालकीच्या जमिनी वगळून ). 
प्राधिकरण ठाणे-३ . 


( १ ) 


१ 


e 


सदरची अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर देखील उपलब्ध आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


बळीराम पवार , 
शासनाचे सहसचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९ -२५ , २०१९ / अग्र . २८ - पौष ४, शके १ ९ ४१ 


m 


HOUSING DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 23rd August 2016 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA SLUM AREAS (IMPROVEMENT, CLEARANCE AND REDEVELOPMENT) ACT, 1971. 

No. Zopasu 1203 / C.R. 186 /2016 /zopasu - 1( 3 ).— In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1) of section 3, sub - section ( 1) of section 3Y and sub - section ( 1 ) of section 35 of Maharashtra 
Slum Areas (Improvement, Clearance and Redevelopment) Act, 1971 (Mah . XXVIII of 1971) and 
in supersession of Government Notification , Housing Department, No. Zopasu - 1203 /C.R . 68 /2016 / 
Zopasu - 1 , dated the 27th June 2016 and all orders issued in this behalf, the Government of 
Maharashtra , for the area of Municipal Corporation of Thane , hereby , 

( a ) appoints the officers mentioned in column ( 2 ) of the Schedule appended hereto , to be the 
Competent Authority for the purposes of the said Act, for the areas specified respectively against 
each of them in column ( 3 ) thereof ; 

(b ) appoints the officers mentioned in column ( 4 ) of the Schedule appended hereto , to be the 
Appellate Authority for the purpose of sub -section ( 1) of section 35 of the said Act, to whom any 
person aggrieved by any notice, order or direction issued or given by the Competent Authority 
mentioned respectively against each of them in column (2 ) thereof, may appeal to ; and 

(c ) authorised appoints the officers mentioned in column (2 ) of the Schedule appended hereto , 
to be Authorized Officer for the purpose of section 3Y of the said Act, for the areas specified 
respectively against each of them in column ( 3 ) thereof. 

Schedule 


Area 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Competent 
Authority 

( 2 ) 


Appellate 
Authority 

( 4 ) 


( 3 ) 


1 


Deputy Collector 
Slum Rehabili 
tation Authority, 
Thane - I 


All Lands having any type of tenure and 
ownership ( except Central Government lands) 
in Sector 1,2 and 3 of Municipal Corporation 
of Thane. 


2 


Deputy Collector 
Slum Rehabili 
tation Authority , 
Thane - II 


All Lands having any type of tenure and 
ownership ( except Central Government lands ) 
in Sector 4,5,6 and 7 of Municipal Corporation 
of Thane. 


Additional 
Collector , 

Thane. 


3 


Deputy Collector 
Slum Rehabili 
tation Authority , 
Thane- III 


All Lands having any type of tenure and 
ownership (except Central Government lands) 
in Sector 8,9,10 and 11 of Municipal 
Corporation of Thane . 


This Notification shall also be available on the Government of Maharashtra website : 
www.maharashtra.gov.in . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


BALIRAM PAWAR , 
Joint Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ ९ -२५ , २०१९ / अग्र . २८ - पौष ४, शके १९ ४१ 


२२० 


बुधवार , ऑगस्ट २४, २०१६ / भाद्र २, शके १ ९ ३८ 


गृह निर्माण विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक २३ ऑगस्ट २०१६ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास ) अधिनियम , १९ ७१ . 

क्रमांक झोपुयो. १२०३/ प्र.क्र . १८६/ २०१६ / झोपसू-१( २ ).- महाराष्ट्र झोपडपट्टी ( सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास ) अधिनियम, १९ ७१ 
( १९ ७१ चा महा . २८ ) याच्या कलम ३ च्या पोट - कलम ( १), कलम ३Y च्या उप -कलम (१ ) आणि कलम ३५ च्या पोट - कलम ( १) द्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून आणि शासकीय अधिसूचना गृहनिर्माण विभाग क्रमांक झोपुयो. १२०३/ प्र.क्र . ६८ / २०१६/ झोपसु. 
१(२ ),दिनांक २७ मे २०१६ तसेच याबाबतीत काढण्यात आलेल्या सर्व आदेशांचे अधिक्रमण करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे, 

( अ ) यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ ( २) मध्ये उल्लेखिलेल्या अधिका-यांची, उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनांसाठी अनुसूचीच्या 
स्तंभ (३ ) मध्ये, त्या प्रत्येकाच्या नावासमोर अनुक्रमे विनिर्दिष्ट केलेल्या क्षेत्रांकरिता सक्षम प्राधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे 

( ब ) यासोबत जोडलेल्या स्तंभ ( ४) मध्ये उल्लेखिलेल्या अधिका-यांची, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३५ च्या पोट-कलम (१) च्या 
प्रयोजनांसाठी, अनुसूचीच्या स्तंभ (२ ) मध्ये, त्या प्रत्येकाच्या नावासमोर अनुक्रमे नमूद केलेल्या सक्षम प्राधिका- याने काढलेल्या अथवा 
दिलेल्या कोणत्याही नोटिशीने , आदेशाने वा निदेशाने बाधित झालेल्या व्यक्तींस ज्याच्याकडे अपील करता येईल असा अपील प्राधिकारी 
म्हणून नियुक्ती करीत आहे ; आणि 

( क ) यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ ( २) मध्ये उल्लेख केलेल्या अधिका-यांना उक्त अधिनियमातील कलम ३Y च्या 
प्रयोजनासाठी अनुसूचीच्या स्तंभ ( ३) मध्ये त्या प्रत्येकाच्या नावासमोर अनुक्रमे विनिर्दिष्ट केलेल्या क्षेत्रांकरिता प्राधिकृत अधिकारी म्हणून 
प्राधिकृत करीत आहे. 

अनुसूची 


क्षेत्र 


अनुक्रमांक 

( १ ) 


सक्षम प्राधिकारी 

( २ ) 


अपील प्राधिकारी 

( ४ ) 


१ 


उपजिल्हाधिकारी 
( अति / निष्का ) , 
मुलूंड . 


मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील भारतीय विमान पतन प्राधिकरणाच्या 
जमिनीवरील झोपडपट्टीचे क्षेत्र आणि मिठी नदी विस्तारीकरण 
टप्पा क्र . २ ने बाधीत झोपडपट्टीचे क्षेत्र. 


अपर जिल्हाधिकारी 
( अति / निष्का ), 
पूर्व उपनगरे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १९ -२५, २०१ ९ / अग्र. २८ - पौष ४ , शके १९ ४१ 


८ 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


अपर जिल्हाधिकारी 
( अति /निष्का) , 
पूर्व उपनगरे. 


२ उपजिल्हाधिकारी 

( अति / निष्का), 

भांडूप . 
३ उपजिल्हाधिकारी 

( अति / निष्का ), 
घाटकोपर . 


अपर जिल्हाधिकारी 


( अति /निष्का ), 


पूर्व उपनगरे. 


अपर जिल्हाधिकारी 


( अति / निष्का ), 


पूर्व उपनगरे . 


४ उपजिल्हाधिकारी 

( अति /निष्का) , 

चेंबूर -१ . 
५ उपजिल्हाधिकारी 

( अति /निष्का ), 
अंधेरी-१. 


अपर जिल्हाधिकारी 


( अति /निष्का) , 
पश्चिम उपनगरे . 


६ उपजिल्हाधिकारी 

( अति /निष्का) , 
बांद्रा -१. 


मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील भारतीय विमान पतन प्राधिकरणाच्या 
जमिनीवरील झोपडपट्टीचे क्षेत्र आणि मिठी नदी विस्तारीकरण 
टप्पा क्र . २ ने बाधीत झोपडपट्टीचे क्षेत्र . 
मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील भारतीय विमान पतन प्राधिकरणाच्या 
जमिनीवरील झोपडपट्टीचे क्षेत्र आणि मिठी नदी विस्तारीकरण 
टप्पा क्र . २ ने बाधीत झोपडपट्टीचे क्षेत्र. 
मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील भारतीय विमान पतन प्राधिकरणाच्या 
जमिनीवरील झोपडपट्टीचे क्षेत्र आणि मिठी नदी विस्तारीकरण 
टप्पा क्र . २ ने बाधीत झोपडपट्टीचे क्षेत्र. 
मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील भारतीय विमान पतन प्राधिकरणाच्या 
जमिनीवरील झोपडपट्टीचे क्षेत्र आणि मिठी नदी विस्तारीकरण 
टप्पा क्र . २ ने बाधीत झोपडपट्टीचे क्षेत्र. 
मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील भारतीय विमान पतन प्राधिकरणाच्या 
जमिनीवरील झोपडपट्टीचे क्षेत्र आणि मिठी नदी विस्तारीकरण 
टप्पा क्र . २ ने बाधीत झोपडपट्टीचे क्षेत्र. 
मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील भारतीय विमान पतन प्राधिकरणाच्या 
जमिनीवरील झोपडपट्टीचे क्षेत्र आणि मिठी नदी विस्तारीकरण 
टप्पा क्र . २ ने बाधीत झोपडपट्टीचे क्षेत्र . 
मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील भारतीय विमान पतन प्राधिकरणाच्या 
जमिनीवरील झोपडपट्टीचे क्षेत्र आणि मिठी नदी विस्तारीकरण 
टप्पा क्र . २ ने बाधीत झोपडपट्टीचे क्षेत्र. 
मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील भारतीय विमान पतन प्राधिकरणाच्या 
जमिनीवरील झोपडपट्टीचे क्षेत्र आणि मिठी नदी विस्तारीकरण 
टप्पा क्र . २ ने बाधीत झोपडपट्टीचे क्षेत्र . 
मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील भारतीय विमान पतन प्राधिकरणाच्या 
जमिनीवरील झोपडपट्टीचे क्षेत्र आणि मिठी नदी विस्तारीकरण 
टप्पा क्र . २ ने बाधीत झोपडपट्टीचे क्षेत्र . 


अपर जिल्हाधिकारी 
( अति /निष्का), 
पश्चिम उपनगरे. 


७ उपजिल्हाधिकारी 

( अति / निष्का ), 
बोरीवली-१ . 


अपर जिल्हाधिकारी 
( अति /निष्का ), 
पश्चिम उपनगरे , 


८ उपजिल्हाधिकारी 

( अति /निष्का ), 
मालाड -१ . 


अपर जिल्हाधिकारी 
( अति /निष्का) , 
पश्चिम उपनगरे . 


९ निवासी उपजिल्हाधिकारी 

( अति /निष्का ), 
पश्चिम उपनगर वांद्रे . 


अपर जिल्हाधिकारी 
( अति /निष्का) , 
पश्चिम उपनगरे . 


१० उपजिल्हाधिकारी 

सामान्य प्रशासन , 
मुंबई उपनगर जिल्हा. 


अपर जिल्हाधिकारी 
( अति /निष्का ), 
पश्चिम उपनगरे . 


११ उप विभागीय अधिकारी , 

मुंबई उपनगर जिल्हा. 


मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील भारतीय विमान पतन प्राधिकरणाच्या 
जमिनीवरील झोपडपट्टीचे क्षेत्र आणि मिठी नदी विस्तारीकरण 
टप्पा क्र . २ ने बाधीत झोपडपट्टीचे क्षेत्र . 


अपर जिल्हाधिकारी 
( अति / निष्का) , 
पश्चिम उपनगरे . 


१२ विशेष भूसंपादन 

अधिकारी क्र . ४ , 


अपर जिल्हाधिकारी 
( अति /निष्का) , 
पश्चिम उपनगरे . 


मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील भारतीय विमान पतन प्राधिकरणाच्या 
जमिनीवरील झोपडपट्टीचे क्षेत्र आणि मिठी नदी विस्तारीकरण 
टप्पा क्र . २ ने बाधीत झोपडपट्टीचे क्षेत्र. 
मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील भारतीय विमान पतन प्राधिकरणाच्या 
जमिनीवरील झोपडपट्टीचे क्षेत्र आणि मिठी नदी विस्तारीकरण 
टप्पा क्र . २ ने बाधीत झोपडपट्टीचे क्षेत्र . 


मुंबई उपनगर जिल्हा. 
अपर जिल्हा , 
उपजिल्हाधिकारी, 
मुंबई उपनगर जिल्हा. 


१३ 


अपर जिल्हाधिकारी 
( अति /निष्का) , 
पश्चिम उपनगरे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ ९ -२५ , २०१९ / अग्र . २८ - पौष ४, शके १९ ४१ 


अनुसूची - समाप्त . 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


१४ उप जिल्हाधिकारी 


( अपील ), 


अपर जिल्हाधिकारी 
( अति /निष्का ), 
पश्चिम उपनगरे, 


अपर जिल्हाधिकारी 
( अति / निष्का) , 
पश्चिम उपनगरे . 


मुंबई उपनगर जिल्हा. 
१५ उप जिल्हाधिकारी 

( संजय गांधी योजना ), 

मुंबई उपनगर जिल्हा. 
१६ निवासी उपजिल्हाधिकारी 

( अतिक्रमण / निष्कासन ) , 

पूर्व उपनगरे. 
१७ निवासी उपजिल्हाधिकारी , 

मुंबई उपनगर जिल्हा. 


मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील भारतीय विमान पतन प्राधिकरणाच्या 
जमिनीवरील झोपडपट्टीचे क्षेत्र आणि मिठी नदी विस्तारीकरण 
टप्पा क्र . २ ने बाधीत झोपडपट्टीचे क्षेत्र. 
मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील भारतीय विमान पतन प्राधिकरणाच्या 
जमिनीवरील झोपडपट्टीचे क्षेत्र आणि मिठी नदी विस्तारीकरण 
टप्पा क्र . २ ने बाधीत झोपडपट्टीचे क्षेत्र. 
मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील भारतीय विमान पतन प्राधिकरणाच्या 
जमिनीवरील झोपडपट्टीचे क्षेत्र आणि मिठी नदी विस्तारीकरण 
टप्पा क्र . २ ने बाधीत झोपडपट्टीचे क्षेत्र. 
मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील भारतीय विमान पतन प्राधिकरणाच्या 
जमिनीवरील झोपडपट्टीचे क्षेत्र आणि मिठी नदी विस्तारीकरण 
टप्पा क्र . २ ने बाधीत झोपडपट्टीचे क्षेत्र. 


अपर जिल्हाधिकारी 
( अति /निष्का ), 
पश्चिम उपनगरे . 


अपर जिल्हाधिकारी 


( अति /निष्का) , 
पश्चिम उपनगरे . 


सदरची अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर देखील उपलब्ध आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


बळीराम पवार , 
शासनाचे सहसचिव . 


भाग चार - ब -२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ ९ -२५ , २०१९ / अग्र . २८ - पौष ४, शके १ ९ ४१ 


१० 


HOUSING DEPARTMENT 


Madam Cama Marg, Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 23rd August 2016 . 


NOTIFICATION 
MAHARASHTRA SLUM AREAS ( IMPROVEMENT , CLEARANCE AND REDEVELOPMENT) ACT, 1971. 

No. Zopasu . 1203/C.R . 186 / 2016 /Zopasu - 1( 2 ).— In exercise of the powers conferred by sub 
section ( 1 ) of section 3 , sub - section ( 1) of section 3Y and sub - section ( 1 ) of section 35 ofMaharashtra 
Slum Areas (Improvement, Clearance and Redevelopment) Act , 1971 (Mah . XXVIII of 1971) and 
in supersession of Government Notification , Housing Department No. Zopasu . 1203 /C.R . 68 / 2016 / 
Zopasu - 1 (2 ), dated the 27th May 2016 and all orders issued in this behalf , the Government of 
Maharashtra , hereby , 

(a ) appoints the officers mentioned in column (2 ) of the Schedule appended hereto , to be the 
Competent Authority for the purposes of the said Act, for the areas specified respectively against 
each of them in column ( 3 ) thereof ; 

( b ) appoints the officer mentioned in column (4 ) of the Schedule appended hereto , to be the 
Appellate Authority of the purpose of sub -section ( 1 ) of section 35 of the said Act, to whom any 
person aggrieved by any notice order or direction issued or given by the Competent Authority 
mentioned respectively against each of them in column (2 ) thereof, may appeal to , and 

(c ) authorised appoints the officers mentioned in column ( 2 ) of the Schedule appended hereto , 
to be Authorized Officer for the purposes of section 3Y of the said Act, for the areas specified 
respectively against each of them in column ( 3 ) thereof. 

Schedule 


Serial 


Officer 


Area 


No. 


Appellate 
Authority 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 


Deputy Collector 
(Encroachment/ 
Removal) 
Mulund. 


Additional Collector 
( Encroachment/ 
Removal) 
Eastern Suburbs. 


Slum are situated on the land of Airport 
Authority of India and slum area affected 
by the Mithi River Expansion Project 
Phase - II in Mumbai Suburban District . 
Slum are situated on the land of Airport 
Authority of India and slum area affected 
by the Mithi River Expansion Project 
Phase -II in Mumbai Suburban District . 


2 


Additional Collector 
(Encroachment/ 
Removal) 
Eastern Suburbs. 


3 


Deputy Collector 
(Encroachment/ 
Removal) 
Bhandup. 
Deputy Collector 
(Encroachment/ 
Removal) 
Ghatkopar . 
Deputy Collector 
( Encroachment/ 
Removal) 
Chembur - 1 . 


Slum are situated on the land of Airport 
Authority of India and slum area affected 
by the Mithi River Expansion Project 
Phase - II in Mumbai Suburban District . 


Additional Collector 
( Encroachment/ 
Removal) 
Eastern Suburbs . 


4 . 


Slum are situated on the land of Airport 
Authority of India and slum area affected 
by the Mithi River Expansion Project 
Phase - II in Mumbai Suburban District. 


Additional Collector 
( Encroachment/ 
Removal) 
Eastern Suburbs . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ ९ -२५ , २०१९ / अग्र . २८ - पौष ४, शके १९ ४१ 


११ 


Schedule - contd . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


UT 


Deputy Collector 
(Encroachment/ 
Removal) 
Andheri- 1 . 


Slum are situated on the land of Airport Additional Collector 
Authority of India and slum area affected ( Encroachment/ 
by the Mithi River Expansion Project Removal) 
Phase - II in Mumbai Suburban District . Western Suburbs. 


6 


Slum are situated on the land of Airport Additional Collector 
Authority of India and slum area affected (Encroachment/ 
by the Mithi River Expansion Project Removal) 
Phase -II in Mumbai Suburban District . Western Suburbs. 


7 


Deputy Collector 
( Encroachment/ 
Removal) 
Bandra - 1 . 
Deputy Collector 
(Encroachment/ 
Removal) 
Borivali- 1 . 
Deputy Collector 
( Encroachment/ 
Removal) 
Malad - 1 . 


Slum are situated on the land of Airport Additional Collector 
Authority of India and slum area affected (Encroachment/ 
by the Mithi River Expansion Project Removal) 
Phase - II in Mumbai Suburban District. Western Suburbs. 


8 


Slum are situated on the land of Airport Additional Collector 
Authority of India and slum area affected (Encroachment/ 
by the Mithi River Expansion Project Removal) 
Phase - II in Mumbai Suburban District . Western Suburbs. 


9 


Slum are situated on the land of Airport Additional Collector 
Authority of India and slum area affected (Encroachment/ 
by the Mithi River Expansion Project 

Removal) 
Phase - II in Mumbai Suburban District . Western Suburbs . 


Resident Deputy 
Collector 
(Encroachment/ 
Removal) 
Western Suburbs 
Bandra . 
Deputy Collector 
General 
Administration , 
Mumbai 
Suburban District. 


10 


Slum are situated on the land of Airport Additional Collector 
Authority of India and slum area affected ( Encroachment/ 
by the Mithi River Expansion Project Removal) 
Phase - II in Mumbai Suburban District . Western Suburbs. 


11 


12 


Sub Divisional 

Slum are situated on the land of Airport Additional Collector 
Officer Mumbai Authority of India and slum area affected (Encroachment/ 
Suburban District. by the Mithi River Expansion Project Removal) 

Phase - II in Mumbai Suburban District . Western Suburbs . 
Special Land 

Slum are situated on the land of Airport Additional Collector 
Acquisition Officer -4 , Authority of India and slum area affected (Encroachment/ 
Mumbai Suburban by the Mithi River Expansion Project Removal) 
District . 

Phase - II in Mumbai Suburban District. Western Suburbs . 
Additional District Slum are situated on the land of Airport Additional Collector 
Deputy Collector , Authority of India and slum area affected ( Encroachment/ 
Mumbai Suburban by the Mithi River Expansion Project Removal) 
District. 

Phase - II in Mumbai Suburban District . Western Suburbs . 
Deputy Collector Slum are situated on the land of Airport Additional Collector 
(Appeal) Mumbai Authority of India and slum area affected (Encroachment/ 
Suburban District . by the Mithi River Expansion Project Removal) 

Phase - II in Mumbai Suburban District . Western Suburbs. 


13 


14 


भाग चार - ब -२ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १९ -२५, २०१ ९ / अग्र. २८ - पौष ४ , शके १९ ४१ 


Schedule — concld . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


15 


Deputy Collector , 
(Sanjay Gandhi 
Yojna ) Mumbai 
Suburban District . 


Slum are situated on the land of Airport Additional Collector 
Authority of India and slum area affected (Encroachment/ 
by the Mithi River Expansion Project Removal) 
Phase - II in Mumbai Suburban District . Western Suburbs . 


16 


Resident Deuputy 
Collector , 
(Encroachment/ 
Removal) 
Eastern Suburbs. 


Slum are situated on the land of Airport Additional Collector 
Authority of India and slum area affected ( Encroachment/ 
by the Mithi River Expansion Project Removal) 
Phase - II in Mumbai Suburban District . Western Suburbs . 


17 


Resident Deputy 
Collector , 
Mumbai Suburban 
District . 


Slum are situated on the land of Airport Additional Collector 
Authority of India and slum area affected (Encroachment/ 
by the Mithi River Expansion Project Removal) 
Phase - II in Mumbai Suburban District . Western Suburbs . 


This Notification shall also be available on the Government of Maharashtra website 
www.maharashtra.gov.in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


BALIRAM PAWAR , 
Joint Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ ९ -२५ , २०१९ / अग्र . २८ - पौष ४, शके १९ ४१ 


१३ 


२२१ 


सोमवार , ऑगस्ट २ ९ , २०१६ / भाद्र ७, शके १ ९ ३८ 


नगरविकास विभाग 
हुतात्मा राजगुरु चौक , मादाम कामा मार्ग , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक २ ९ ऑगस्ट २०१६ 


आदेश 


~ 


महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम, २०११. 

क्रमांक बेस्ट -२५१६ / प्र. क्र . ६७ ९/ नवि - १. - ज्याअर्थी, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या वीज पुरवठा व परिवहन उपक्रमाकडून, (यापुढे ज्यास 
उक्त उपक्रम असे संबोधण्यात आले आहे) बृहन्मुंबईत वीज पुरवठा व परिवहन सेवा पुरविण्यात येतात 

ज्याअर्थी, वीज पुरवठा व परिवहन सेवा पुरविणा- या उक्त उपक्रमातील कर्मचारी संपावर जाण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम , २०११ चे ( २०१२ चा महा . १२ ) कलम २ च्या खंड ( क ) च्या उपखंड 
( एक ) व ( दोन ) च्या तरतुदीनुसार वीज पुरवठा व परिवहन उपक्रम आपत्कालीन नियंत्रण सेवा या अत्यावश्यक सेवा आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन उपक्रमातील कर्मचा- यांकडून होणारा संप / आंदोलन हा सदर अत्यावश्यक सेवा 
विस्कळीत करू शकतो 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाची खात्री पटली आहे की , सदर बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन उपक्रमाद्वारे पुरविण्यात येणा- या 
सदर अत्यावश्यक सेवांतील संपास / आंदोलनास बंदी घालणे लोकहिताच्या दृष्टीने अत्यावश्यक आहे 

म्हणून, आता, महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम, २०११ ( २०१२ चा महा. १२) चे कलम २ चा खंड ( क ) चा उपखंड ( एक ) 
व (दोन ) यासह कलम ४ चे पोट कलम ( १) च्या तरतुदीस अधीन राहून महाराष्ट्र शासन याद्वारे सदर उपक्रमाच्या अत्यावश्यक सेवा पुरविणा- या 
सेवेतील कर्मचा-यांस संपास / आंदोलनास दिनांक २ ९ ऑगस्ट , २०१६ पासून मनाई करीत आहे . 


35 


.. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


सं . श . गोखले, 
शासनाचे उप सचिव . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १९ -२५, २०१९ / अग्र. २८ - पौष ४, शके १९ ४१ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Hutatma Rajguru Chowk , Madam Cama Marg , Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated the 29th August 2016 


Order 


MAHARASHTRA ESSENTIAL SERVICE MAINTENANCE ACT , 2011. 

No. BEST- 2515 /C.R .679 /UD - 21. — Whereas, the Brihan MumbaiElectric Supply and Transport 
Undertaking of the Municipal Corporation of Brihan Mumbai, ( hereinafter refer to as to said 
Undertaking) is engaged in the supply of electric supply and transport services in Brihan 
Mumbai ; 

Whereas, the employees of the said Undertaking engaged in the electric supply and transport 
services provided by the said Undertaking in the Brihan Mumbai are likely to go on Strike ; 

And whereas, the supply of electricity and transport service are essential services within 
the meaning of sub -clause (i) and (ii ) of clause (a ) of section 2 of the Maharashtra Essential 
Services Maintenance Act , 2011 (Mah . XII of 2012 ) ; 

And whereas, the Government of Maharashtra is satisfied that it is necessary, in the public 
interest, to prohibit the strike necessary in the said essential services provided by the said 
Undertaking 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) of section 4 read with 
sub -clauses (i), and (ii ) of clause (a ) of section 2 of the Maharashtra Essential Services Maintenance 
Act , 2011 (Mah . XII of 2012), the Government ofMaharashtra hereby prohibit strikes from 29th 
August 2016 by the worker employees of the said Undertaking in the electric supply and 
transport services provided by it . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. S. GOKHALE , 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९ -२५, २०१९ / अग्र. २८ - पौष ४ , शके १९ ४१ 


१५ 


२२२ 


बुधवार , ऑगस्ट ३१, २०१६ / भाद्र ९, शके १ ९ ३८ 


. 


जलसंपदा विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० ऑगस्ट २०१६ 
( संदर्भः कलम १ चे उप कलम -३ ) 

अधिसूचना क्रमांक -१ 
( संदर्भ : नियम १ चा उप नियम २ ) 


महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतक - यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ . 

क्र . सीडीए .२०१६ /( ३७४/२०१६)/ लाक्षेवि ( कामे ).- महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतक -यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ मधील 
कलम १ चे उप कलम ( ३) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल खालील तक्त्यात स्तंभ क्र . ( २) , 
( ३), ( ४ ), (५ ) व ( ६ ) मध्ये विनिर्दीष्ट केल्याप्रमाणे उपरोक्त अधिनियम लागू करण्यासाठी पाटबंधारे प्रकल्पाचे नाव, क्षेत्र, अधिनियमातील कलमे , 
लागू करण्याच्या तारखा व इतर तपशील अधिसूचीत करत आहेत. प्रस्तुत अधिनियमातील कलम क्र . ७ मधील तरतुदीनुसार अधिसूचीत क्षेत्रात 
समुचित प्राधिकरण वैयक्तिक जमीनधारक अथवा भोगवटादारास पाणीपुरवठा करणार नाही ; आणि पाणी वापर संस्थेतर्फेच पाणीपुरवठा करण्याची 
पद्धत सिंचन पद्धतीचे शेतक -यांकडून व्यवस्थापन या योजनेखालील कार्यक्षेत्रातील सर्व जमीनधारक व भोगवटादारास बंधनकारक राहील . 
प्रकल्पाचे नाव कायदा लागू 

ज्या तारखेपासून शेरा 
होणारे क्षेत्र ( हे.) 

कलमे 
( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 

( ५ ) 

( ६ ) 


अ.क्र . 


लागू करण्याची 


लागू होईल ती तारीख 


कलम २२ वगळून इतर 
सर्व कलमे . 


१५ सप्टेंबर २०१६ 


(१ ) बसाप्पावाडी मध्यम प्रकल्प 

ता . क.महांकाळ , जि.सांगली ८६२ हे. 
( २) दोड्डानाला मध्यम प्रकल्प ता.जत , 

जि . सांगली १००० हे . 


बसाप्पावाडी मध्यम 
प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र. 
दोड्डानाला मध्यम प्रकल्पाचे 
संपूर्ण लाभक्षेत्र . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


स . को . सब्बीनवार , 
शासनाचे उप सचिव . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १९ -२५ , २०१ ९ / अग्र. २८ - पौष ४ , शके १ ९ ४१ 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 30th August 2016 

[See section 1 ( 3 ) of the Act ] 


NOTIFICATION - 1 


[See Rule - 1 ( 2 )] 


MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS (MMISF ) ACT, 2005 . 

No. CDA.2016 /(374/16 )/CAD (Works).— In exercise of the powers conferred by section 1 ( 3) of 
Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers (MMISF ) Act. 2005 (Mah . 23 of 2005 ) 
the Governor of the State Government of Maharashtra , hereby , notifies Areas, Irrigation Projects, 
Sections of the Act and Date of Applications as specified in columns (2 ), ( 3), (4 ), (5 ) & (6 ) of the 
table below for bringing in force the Act. In said notified area , as provided under section 7, no 
water shall be supplied by the Appropriate Authority to an individual holder or occupier of such 
land and the system of supply of water through Water Users Association shall be binding on all 
the holders and occupiers of the land under Management of Irrigation System by Farmers. 


Sr. No. Irrigation Project 


Applicable area 


Remarks 


Section 
Applied 

( 4 ) 


Date of 
Application 

(5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(6 ) 


( 1) Basappawadi, Medium 

Project Tal. Mahankal 
Dist. Sangli 862 Hect . 


All (Except 
section 22 ) 


15th 
September 
2016 


Entire Command 
Area of Basappa 
wadi, Medium 
Project. 
Entire Command 
Area of Doddanalla 
Medium Project. 


( 2 ) Doddanalla Medium 

Project Tal. Jath , 
Dist. Sangli 1000 Hect. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. K. SABBINWAR , 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ ९ -२५ , २०१९ / अग्र . २८ - पौष ४, शके १ ९ ४१ 


१७ 


जलसंपदा विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० ऑगस्ट २०१६ 

अधिसूचना क्रमांक - २ 

[ संदर्भ : नियम १ ( ३) ] 
महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतक -यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ . 

क्र.सीडीए. २०१६ /( ३७४/२०१६)/ लाक्षेवि . ( कामे ).- महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतक -यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील अधिकारांचा वापर 
करण्यासाठी आणि कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी कालवा अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यासाठी या कायद्यातील कलम २( च) नुसार राज्य शासनास अधिकार दिले आहेत. 

त्यानुसार महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम , १९ ७६ च्या कलम २ च्या खंड ( ४) अन्वये महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतक-यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , 
२००५ अंतर्गत अधिकाराचा वापर करण्यासाठी आणि कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी खालील नमूद केलेप्रमाणे महाराष्ट्राचे राज्यपाल खालील तक्त्यात स्तंभ क्रमांक ( ३ ) 
ते ( ४ ) मध्ये विनिर्दीष्टीत केल्याप्रमाणे कालवा अधिका-यास अधिकार प्रदान करण्यात येत आहे . 
प्रकल्प व क्षेत्र कालवा अधिकारी 

म.सिं.प.शे.व्य . अधिनियम , २००५ अंतर्गत अधिकार देण्यात 

आलेल्या कायद्यातील कलमे 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 


अ . क्र . 


( १) बसाप्पावाडी मध्यम प्रकल्पाचे (१ ) कार्यकारी अभियंता, सांगली 
संपूर्ण लाभक्षेत्र . 

पाटबंधारे विभाग , सांगली. 


. 


( २ ) दोड्डानाला मध्यम 

प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र . 


कलम -६ ( १ ), ९( २) , ९ ( ४ ) , ९( ६ ), ९( ९ ) , १०( १ ), १२( २) , १२( ६) , १२ ( ९ ), १३( १ ) , 
१३( ३), १५ ( ४ ), १५ (६ ), १५( ९), १८ ( २), १८( ४ ), १८ ( ६), २१( १), २३( १), २६( १), 

४१, ४२( १) , ६८ (१ ), ४४ , ४५ , ४७( २) व ४८ , 
म.सिं.प.शे.व्य . नियम-३ 
कलम १८ ( ९ ): लघु वितरिका स्तरिय पाणी वापर संस्था. 
कलम १९ ( २ ): 

लघु 

वितरिका स्तरिय पाणी वापर संस्था . 
कलम- ६ ( ५ ), १६ (१ ), ४२ ( २ ) 
कलम १८ ( ९ ) उच्चस्तरीय पाणी वापर संस्था . 
कलम १ ९( २ ): मध्यम प्रकल्पावरील प्रकल्पस्तरीय , मध्यम व मोठ्या प्रकल्पावरील 
कालवास्तरीय पाणी वापर संस्था . 
कलम १६( ३ ) मध्यम व मोठे प्रकल्प . 


. 


( २) अधीक्षक अभियंता, सांगली 
पाटबंधारे मंडळ , सांगली . 


( ३ ) मुख्य अभियंता जलसंपदा 
विभाग , पुणे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


स . को . सब्बीनवार , 


शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - ब -३ 


RC 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ ९ -२५ , २०१९ / अग्र . २८ - पौष ४, शके १ ९ ४१ 


WATER RESOURCES DEPARTMENT, 
Mantralaya ,Mumbai 400 032 , dated the 30th August 2016 . 

NOTIFICATION - 2 


[See Act section 1 ( 3 )] 


MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS ACT , 2005 . 

No. CDA . 2016 (374/2016 )/CAD (Works).— To exercise the powers and discharging the duties 
allocated in Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers Act , 2005 , the powers 
are given to Government of Maharashtra to appoint appropriate Canal Officers . As per MMISF 
Act section 2 (f). 

Henceforth as per Maharashtra Irrigation Act , 1976 section 2 (4 ) , The Government of 
Maharashtra appoints following Canal Officers as per following table to exercise the powers and 
discharging the duties under the MMISF Act, 2005 . 


Canal Officers 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Project and 
Command Area 

( 2 ) 


Sections of MMISF ACT 2005 of which 
powers are given to canal officers 

( 4 ) 


( 3 ) 


( 1 ) Entire Command 

Area of 
Basappawadi, 
Medium Project . 


( 1) Executive Engineers, Section 6 ( 1 ), 9( 2 ), 9( 4 ), 9(6 ), 9( 9 ), 10 ( 1 ), 
Sangli Irrigation 

12 ( 2 ), 12(6 ), 12 ( 9 ), 13 ( 1) , 13 ( 3 ), 15 ( 4 ), 15 (6 ), 
Division , Sangli. 

15 ( 9 ), 18 ( 2 ), 18 ( 4 ), 18 (6 ), 21 ( 1 ) 23 ( 1 ), 26 ( 1 ), 
41, 42 ( 1 ), 68 ( 1 ) 44 , 45 , 47( 2 ), 48 . 


( 2 ) Entire Command 

MMISF Rule section 3 
Area of Doddanalla 

Section 18 ( 9 ) Minor Level Water Users 
Medium Project . 

Associations. 
Section 19 ( 2 ) Minor Level Water Users 
Associations, and Distributary Level 

Water Users Associations. 
( 2 ) Superintending Section 6 ( 5 ), 16 ( 1 ), 42 ( 2 ) 
Engineer, Sangli 

Section 18 ( 9 ) All Senior Level Water Users 
Irrigation Circle , Sangli. Associations. 

Section 19 ( 2 ) Project Level WUA of 
( 3 ) Chief Engineer , Medium Project and CLA of Major and 
Water Resources 

Medium Project . 
Department , Pune. Section 16 ( 3 ) Medium and Major Project. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. K. SABBINWAR , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९ -२५, २०१९ / अग्र. २८ - पौष ४ , शके १९ ४१ 


१ ९ 


जलसंपदा विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ३० ऑगस्ट , २०१६ 
( संदर्भ : कलम १ चे उप कलम-३ ) 

अधिसूचना क्रमांक १ 
( संदर्भ : नियम १ चा उपनियम २ ) 


महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतक -यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ . 

क्रमांक सीडीए -२०१६ /( ३७४ / २०१६)/ लाक्षेवि ( कामे).- महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतक- यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ 
मधील कलम १ चे उप कलम ( ३) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल खालील तक्त्यात स्तंभ 
क्र . ( २),( ३), ( ४), (५ ) व ( ६) मध्ये विनिर्दीष्ट केल्याप्रमाणे उपरोक्त अधिनियम लागू करण्यासाठी पाटबंधारे प्रकल्पाचे नाव, क्षेत्र, अधिनियमातील 
कलमे , लागू करण्याच्या तारखा व इतर तपशील अधिसूचीत करत आहेत . प्रस्तुत अधिनियमातील कलम क्र . ७ मधील तरतुदीनुसार अधिसूचीत 
क्षेत्रात समुचित प्राधिकरण वैयक्तिक जमीनधारक अथवा भोगवटादारास पाणीपुरवठा करणार नाही आणि पाणी वापर संस्थेतर्फेच पाणीपुरवठा 
करण्याची पद्धत सिंचन पद्धतीचे शेतक -यांकडून व्यवस्थापन या योजनेखालील कार्यक्षेत्रातील सर्व जमीनधारक व भोगवटादारास बंधनकारक राहील. 
प्रकल्पाचे नाव कायदा लागू होणारे क्षेत्र ( हे ) 

लागू करण्याची कलमे 

ज्या तारखेपासुन लागू शेरा 

होईल ती तारीख 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) 

( ६ ) 
( १) रायवाडी लघु प्रकल्प , रायवाडी लघु प्रकल्पाचे संपूर्ण कलम २२ वगळून 

१५ सप्टेंबर २०१६ 
ता . कवठेमहांकाळ, जि.सांगली ३ ९ ६ हे. लाभक्षेत्र 

इतर सर्व कलमे . 
( २) दुधेभावी लघु प्रकल्प, ता. कवठे महांकाळ, दुधेभावी लघु प्रकल्पाचेसंपूर्ण 
जि . सांगली ६ ९ ७ हे. 

लाभक्षेत्र 


अ . क्र . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


स . को . सब्बीनवार , 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - ब -३ अ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १९ -२५ , २०१ ९ / अग्र. २८ - पौष ४ , शके १ ९ ४१ 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 30th August 2016 

[ See Section 1 ( 3 ) of the Act ] 


NOTIFICATION - 1 


[ See Rule - 1 ( 2 )] 


MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS (MMISF ) ACT , 2005 . 

No. CDA - 2016 /( 374/16 )/CAD (Works ).- In exercise of the powers conferred by Section 1 ( 3 ) of 
Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers (MMISF ) Act, 2005 (Mah . 23 of 2005 ) 
the Governor of Maharashtra , hereby , Notifies Areas, Irrigation Projects , Sections of the Act and 
Date of Applications as specified in columns ( 2 ), ( 3 ), (4 ), (5 ) & (6 ) of the table below for bringing in 
force the Act. In said notified area , as provided under section 7 , no water shall be supplied by the 
Appropriate Authority to an individual holder or occupier of such land and the system of supply 
of water through Water Users Association shall be binding on all the holders and occupiers of the 
land under Management of Irrigation System by Farmers. 


Irrigation Project 


Applicable area 


Remarks 


Sr. 
No. 
( 1 ) 


Section 
Applied 

( 4 ) 


Date of 
Application 

(5 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(6 ) 


1 . 


All(Except 15th September 
Section 22 ) 2016 


Raiwadi Minor Project 
Tal. Mahankal , 
Dist. Sangli 396 Hect. 
Dudhebhavi Minor 
Project, Tal. Mahankal, 
Dist . Sangli 697 Hect. 


2 . 


Entire Command 
Area of Raiwadi 
Minor Project 
Entire Command 
Area of 
Dudhebhavi 
Minor Project 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. K. SABBINWAR , 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ ९ -२५ , २०१९ / अग्र . २८ - पौष ४, शके १ ९ ४१ 


२१ 


जलसंपदा विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० ऑगस्ट २०१६ 

अधिसूचना क्रमांक २ 
[ संदर्भ : कलम १ ( ३ )] 


अ.क्र . 


महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतक - यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५. 

क्रमांक सीडीए / २०१६ ( ३७४ / १६ )/ लाक्षेवि ( कामे).- महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतक -यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ मधील 
अधिकारांचा वापर करण्यासाठी आणि कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी कालवा अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यासाठी या कायद्यातील कलम २( च) नुसार 
राज्य शासनास अधिकार दिले आहेत . 

त्यानुसार महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम, १९ ७६ च्या कलम २ च्या खंड ( ४ ) अन्वये महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतक-यांकडून व्यवस्थापन 
अधिनियम , २००५ अंतर्गत अधिकाराचा वापर करण्यासाठी आणि कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी खालील नमूद केलेप्रमाणे महाराष्ट्राचे राज्यपाल खालील 
तक्त्यात स्तंभ क्रमांक ३ ते ४ मध्ये विनिर्दिष्टीत केल्याप्रमाणे कालवा अधिका-यास अधिकार प्रदान करण्यात येत आहे. 
प्रकल्प व क्षेत्र कालवा अधिकारी 

म.सिं.प.शे.व्य . अधिनियम , २००५ अंतर्गत अधिकार 

देण्यात आलेल्या कायद्यातील कलमे 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
( १ ) रायवाडी लघु प्रकल्पाचे ( १ ) कार्यकारी अभियंता, कलम -६ ( १), ९( २ ), ९ ( ४ ), ९( ६ ), ९( ९ ), १० ( १) , १२ ( २), १२ ( ६ ) , 
संपूर्ण लाभक्षेत्र 

सांगली पाटबंधारे विभाग, १२( ९ ), १३( १ ), १३( ३ ), १५ ( ४ ), १५ ( ६ ), १५ ( ९ ), १६( १ ), १६ ( ४ ) , 
सांगली. 

१८( २ ), १८ ( ४ ), १८ ( ६ ), १८ ( ९ ), १९ ( २ ), २१( १ ), २३( १ ), २६( १ ) , 

४१ , ४२ ( १ ), ६८ ( १ ), ४४ , ४५ , ४७( २ ) व ४८ म.सिं.प.शे.व्य.नियम-३ 
( २) दुधेभावी लघु प्रकल्पाचे ( २ ) अधीक्षक अभियंता , कलम ६ ( ५ ), ४२ ( २ ). 
संपूर्ण लाभक्षेत्र 

सांगली पाटबंधारे मंडळ , 
सांगली . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


स . को . सब्बीनवार, 
शासनाचे उप सचिव. 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब गुरुवार ते बुधवार, डिसेंबर १९ -२५ , २०१९ / अग्र . २८ - पौष ४, शके १ ९ ४१ 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 30th August 2016 


NOTIFICATION - 2 


[See Act Section 1 (3 ) 


MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS ACT, 2005 . 

No. CDA.2016 /(374/2016 )/CAD (Works).— To exercise the powers and discharging the duties 
allocated in Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers Act, 2005 , the powers 
are given to Government of Maharashtra to appoint appropriate Canal Officers . As per MMISF 
Act Section 2 (f). 

Henceforth as per Maharashtra Irrigation Act , 1976 Section 2 (4 ), The Government of 
Maharashtra appoints following Canal Officers as per following table to exercise the powers and 
discharging the duties under the MMISF Act , 2005 . 


Canal Officers 


Sr. Project & Command 
No. 

Area 
( 1 ) 

( 2 ) 


Sections of MMISF Act , 2005 of which 
powers are given to Canal Officers 

( 4 ) 


( 3 ) 


( 1 ) Entire Command 

Area of Raiwadi 
Minor Project 


( 1 ) Executive 

Section 6 ( 1 ), 9 ( 2 ), 9 ( 4 ), 9 (6 ) , 9 ( 9 ), 10 ( 1 ), 12 ( 2 ), 
Engineers , Sangli 12 (6 ), 12 ( 9 ) , 13 ( 1 ), 13 ( 3 ), 15 ( 4 ), 15 (6 ) , 15 ( 9 ), 
Irrigation Division , 16 ( 1 ), 16 ( 4 ), 18 (2 ), 18 (4 ), 18 (6 ), 18 ( 9 ), 19 (2 ) , 
Sangli. 

21( 1 ), 23 ( 1), 26 ( 1 ), 41, 42 ( 1 ), 68 ( 1 ) 44 , 45 , 47( 2 ), 
48 , 

MMISF Rule Section 3 
(2 )Superintending Section 6 (5 ), 42 ( 2 ) 
Engineer , Sangli 
Irrigation Circle, 
Sangli. 


( 2 ) Entire Command 

Area of Dudhebhavi 
Minor Project 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. K. SABBINWAR , 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब गुरुवार ते बुधवार , डिसेंबर १ ९ -२५ , २०१९ / अग्र . २८ - पौष ४, शके १९ ४१ 


२३ 


२२३ 


बुधवार , ऑगस्ट ३१, २०१६ / भाद्र ९, शके १ ९ ३८ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


. 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३१ ऑगस्ट २०१६ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र महामार्ग ( सुधारणा ) अधिनियम , २०१६. 

क्रमांक खाक्षेस. २०१६ / प्र.क्र .२५१ एलबी-४ / रस्ते-८. - महाराष्ट्र महामार्ग ( सुधारणा ) अधिनियम, २०१६ ( २०१६ चा महा. २८ ) याच्या 
कलम १, पोट -कलम ( २) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे दिनांक १ सप्टेंबर २०१६, हा दिनांक या 
अधिनियमाच्या तरतुदींच्या प्रारंभाचा दिनांक म्हणून नियत करीत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सिंह, 


अशिष 

कुमार 
शासनाचे प्रधान सचिव . 


PUBLIC WORKS DEPARTMENT 


Madam Cama Road , Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya 

Mumbai 400 032 , dated the 31st August 2016 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA HIGHWAYS ( AMENDMENT) ACT , 2016 . 

No. PPP . 2016 / C.R.251 LB -4 / Roads -8. — In exercise of the powers conferred by sub -section 
( 2 ) of section 1 of the Maharashtra Highways (Amendment ) Act, 2016 (Mah . XXVIII of 2016 ), the 
Government of Maharashtra hereby appoints the 1st of September 2016 , to be the date on which 
the provisions of the said Act shall come into force . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


ASHISH KUMAR SINGH , 
Principal Secretary to Government. 


ON BEHALF OFGOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED ATGOVERNMENTCENTRAL PRESS , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE 
OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : 
DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


